“ग्रामीण रुग्णालय चिंचगड, जि. गोंदिया 
येथील कंत्राटी सेवेचे प्रलंबित देयके अदा 
करण्यास कार्योत्तर मंजुरीस मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.५३३/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २० मार्च, २०१९. 


वाचा : 
१ सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.जाबँप्र१०९९/प्र.क्र.७9/९९/जाबँक दि. ६ 
नोव्हंबर, १९९९. 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.जिरुफी-१०००/प्र.क्र.९०/आरोग्य -३ दि. १२ 
डिसेंबर, २००२. 
3) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.जिरुफी-१०००/प्र.क्र.१०/आरोग्य -३ दि. ०७ 
मार्च, २००६. 
४) सह संचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये राज्यस्तर, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- 
संआसे/राज्यस्तर/कक्ष-३/टे-९/अवैकंत्राटीसे/ लेखापूर्व/मंजुरी/ग्रारुचि/१२०८-०९/१९ 
दिनांक २१.०१.२०१९. 
प्रस्तावना: 


ग्रामीण रुग्णालय, चिंचगड जि. गोंदिया येथे अवैद्यकीय कंत्राटी सेवा त्यामध्ये सुरक्षा स्वच्छता 
सेवा व आहार सेवेचे प्रलंबित देयके अदा करण्यास कार्योत्तर मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय: 

ग्रामीण रुग्णालय, चिंचगड जि. गोंदिया, येथे पुरविण्यात आलेल्या कंत्राटी सुरक्षा सेवेचे माहे 
ऑक्टोंबर, २०१६ ते माहे ऑक्टोंबर २०१७ या कालावधीतील रु. ३,३५,६३४/- स्वच्छता सेवेचे माहे 
ऑक्टोंबर, २०१६ ते ऑक्टोंबर २०१७ या कालावधीतील रु.१,३९३५४/- व आहार सेवेचे माहे जुले 
२०१७ ते डिसेंबर, २०१७ या कालावधीतील रु. ३,३४,००३/- खर्चाची प्रलंबित देयके अदा करण्यास 
कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.५३/आरोग्य 3 


२. सदर देयके मागणी क्रमांक आर ) ,रुग्णालये व दवाखाने ,११० ,१ -०१मुफसल रुग्णालये व ( 
) ,दवाखाने०१कंत्राटी सेवा -१० (अनिवार्य) मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये (०१) ( 
यामधून भागविण्यातयावा. 


४. शासन निर्णय, क्रमांक-विअप्र-१०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२ दि.१५ एप्रिल, २०१५ 
चे परिशिष्ट वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८ भाग- पहिला, उपविभाग- एक मधील अनुक्रमांक 
६,नियम क्र. ४० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार व त्यात नमुद 
अटीची पुर्तता करण्याच्या अटीच्या अधिन राहून मंजुरी देण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३१९१७१७३४८६१७ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh 
lal til 


Roshani Dinesh «s 
Kadam Patil 


Public Health Dep: न 
Date: 2019.03.20 10:48:10 +05'30" 


(रो.दि.कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


महालेखापाल-१ / २, महाराष्ट्र, (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्‍त आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचाळक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष), मुंबई. 

सहसंचालक आरोग्य सेवा (रुग्णालये राज्यस्तर) मुंबई. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, गोंदिया. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया. 

कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३). 


Cc WwW A  -5 


ल 
7 
र्ण 


one SG &M 


पृष्ठ २ पैकी २ 


